Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-2020. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३,२०२० / भाद्रपद २६ - आश्विन १ , 

, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ० . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२० . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २६१८-११३८ - प्र.क्र .१०६- नवि- ३०-२०१८. 


3; 


ज्याअर्थी, बुलडाणा शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा) 
(यापुढे उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) चे कलम-३१ अन्वये , संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
वियो- / बुलडाणा ( सु )/टि.पी.व्ही-६/८४८६, दिनांक ०३ नोव्हेंबर , १ ९९ ० अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ जानेवारी, १ ९९ १ पासून अंमलात आली 
आहे. (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे बुलडाणा, ता . व जि . बुलडाणा येथील सर्व्हे नं ३६ मधील क्षेत्र २.२० हेक्टर आर जागेपैकी 
( यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधिले आहे ) १.८७ हे . आर क्षेत्र कृषी विभाग, ०.०२ हे . आर क्षेत्र औद्योगिक विभाग ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे 
संबोधिले आहे ), ०.० ९ हे . आर क्षेत्र “ आ . क्र . ६१- मुलांचे खेळाचे मैदान ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) व ०.२२ हे . आर क्षेत्र, १५ मी . 
रूंदी विकास योजना रस्त्यामध्ये ( यापुढे “ उक्त रस्ता ” असे संबोधिले आहे) दर्शविली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा नगर परिषदेने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेल्या वैधानिक पध्दती अनुसरून दिनांक ३ एप्रिल , २०१८ 
रोजी सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र . ११ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त विभागातून , उक्त रस्त्यामधून वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करणेबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे. ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधिले आहे) 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलापैकी 
रस्ता , औद्योगिक व क्रिडांगणाचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत म्हणजेच १.८७ हे . आर क्षेत्र काही अटींवर कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात मंजूर 
करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकांनी सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमूल्य दर तक्ता नुसार येणा - या उक्त जमिनीच्या दराच्या ५ % 
दराने येणा - या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० % रक्कम रुपये २१,५०,५०० नगर रचनाकार , बुलडाणा शाखा , 

( १ ) 
अ - एक - अ - १-( १६१२ ). 


. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०२० / भाद्रपद २६ - आश्विन १ , शके १ ९ ४२ 


बुलडाणा यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ५ सप्टेंबर , २०१ ९ रोजीच्या चलनाने जमा केलेली आहे, आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % 
अधिमूल्याची रक्कम रुपये २१,५०,५०० बुलडाणा नगर परिषदेकडे दिनांक १ ९ सप्टेंबर, २०१ ९ रोजी जमा केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटीवर मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक ०१ जानेवारी, १ ९९ १ ची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे ; 


विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजे बुलडाणा, ता . व जि . बुलडाणा येथील स.नं. ३६ क्षेत्र २.२० हे.आर क्षेत्रापैकी १.८७ हे . आर क्षेत्र कृषी विभागातून वगळून खालील अटींवर 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे 


अट क्र .१ :-मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली प्रमाणे खुल्या जागेव्यतिरिक्त आवश्यक ते सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित करणे बंधनकारक 
राहील . 


अट क्र .२ :-फेरबदलाखालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी जमीन मालक/विकासकाची राहील. 


अट क्र .३ :-जोवर जमीन मालक उक्त जमिनीस पोच रस्ता उपलब्ध करून देत नाही, तोवर नगर परिषदेने उक्त जमिनीस बांधकाम परवानगी 
देवू नये. 

अट क्र .४ :-फेरबदलाखालील जमिनीत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल, तर अभिन्यासातील मूलभूत सुविधांचा 
विकास व भूखंड विक्रीसाठी खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगर परिषद , जि . बुलडाणा यांनी सदर बाबींवर नियंत्रण 
ठेवावे. 
( अ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यानंतर 

एकूण २५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 
( ब ) सुमारे ४० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 


( क ) सुमारे ६० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ७५ % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. 


( ड ) सुमारे ८० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण ९ ० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल . 


( इ ) सुमारे १०० % मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहिल. 


तसेच, जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर , मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगर परिषद, जि . बुलडाणा यांनी 
विहित केल्यानुसार सर्व मुलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . " 


अट क्र .५ :-वरील कोणत्याही अटींचे उल्लंघन झाल्यास , रेखांकन व अकृषक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, बुलडाणा नगर परिषद, जि . बुलडाणा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


सदरची अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in/ कायदे व नियम या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


वीणा मोरे , 


अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०२० / भाद्रपद २६ - आश्विन १ , शके १ ९ ४२ 


3 


3 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Date 10th September 2020 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2618/ 1138/CR - 106/ UD - 30-2018.— 


Whereas, the Revised Development Plan of Buldhana City , Dist Buldhana has been sanctioned by the Director of 
Town Planning Maharashtra State , Pune under Section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act ") vide Notification No. TPS D.P. -Buldhana (R )-T.P.V.-6 
8486 dated 3rd November , 1990 and has come into force with effect from date 1st January, 1991 ( hereinafter referred to 
as " the said Development Plan " ) ; 

And whereas , in the said Development Plan , land bearing Survey No. 36 of Mouje Buldhana , Tq. & Dist . Buldhana , 
out of area admeasuring 2.20 ha . ( hereinafter referred to as the said land " ) area admeasuring 1.87 ha . is included in 
Agricultural Zone , area admeasuring 0.02 ha . is included in Industrial Zone , ( hereinafter referred to as “ the said Zone " ), 
area admeasuring 0.09 ha . is reserved as “ Site No. 61 - Children s Play Ground " ( hereinafter referred to as “ the said 
Site ") and area admeasuring 0.22 ha . is included in 15 mt . wide D.P. Road ( hereinafter referred to as " the said D. P. 
Road " ) ; 


And whereas , as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the said Act, the Municipal Council , Buldhana vide its 
General Body Resolution No. 11 , dated 3rd April, 2018 has resolved to make modification in the sanctioned Develop 
ment Plan of Buldhana , so as to delete the said land from the said Zone , said Site and said D. P. Road and to include 
the same in Residential Zone ( hereinafter referred to as " the proposed modification ") and accordingly submitted the 
proposal to Government for final sanction ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune , the Government is of opinion that out of the proposed Modification area excluding area under Road , Industrial 
Zone & Play Ground , balance area admeasuring 1.87 ha . is to be deleted from Agricultural Zone and included in 
ResidentialZone should be sanctioned with certain conditions ; 


And whereas , the land owners of the said lands have deposited Rs . 21,50,500 towards the 50 % Government 
share of 5 % premium amount as per the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the 
year 2018-19 in the Government Treasury vide chalan dated 5th September , 2019 through the Town Planner , Buldhana 
Branch , Buldhana and the remaining 50 % of the 5 % premium amount of Rs . 21,50,500 has been deposited with the 
Buldhana Municipal Council , Dist . Buldhana vide dated 19th September , 2019 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification in the said Development Plan with certain 
conditions and for that purpose amends the above said Notification dated 3rd November , 1990 as follows : 


" In the Schedule of Modification appended to the Notification sanctioning the said Development Plan , the follow 
ing new entry shall be added after the last entry 


ENTRY 


" The land bearing Survey No. 36 of Mouje Buldhana , Tq . & Dist . Buldhana , area admeasuring 1.87 ha . out of 2.20 
ha . is deleted from the Agricultural Zone and land so released is included in the Residential Zone , subject to following 
conditions : 


Condition No. 1.- In addition to open space it shall be mandatory to provide necessary amenity space required 
to be provided as per the sanctioned Development Control and Promotion Regulations . 

Condition No. 2.- It shall be the responsibility of the Land Owner /Developer to provide basic amenities in respect 
of the land under modification . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०२० / भाद्रपद २६ - आश्विन १ , शके १ ९ ४२ 


Condition No. 3. — Unless the landowner provides approach road to the said land , the Municipal Council should not 
allow Bulding Permission to the said land . 


Condition No. 4. - If the said land is proposed to be developed by way of plotted layout then sale of plots shall be 
monitored by the Chief Officer , Buldhana Municipal Council in relation to development of civic amenities as per the 
stages given below. 


( 1 ) After final approval of layout 


Sale of 25 % of total plots shall be permissible . 


( ii ) 


After completion of 40 % of civic amenities 


Sale of 50 % of total plots shall be permissible . 


( iii ) 


After completion of 60 % of civic amenities 


Sale of 75 % of total plots shall be permissible . 


( iv ) After completion of 80 % of civic amenities 


Sale of 90 % of total plots shall be permissible . 


(V ) After completion of 100 % of civic amenities 


Sale of 100 % of total plots shall be permissible . 


If , Group Housing Scheme is proposed in the layout , then the occupancy certificate shall not be given unless civic 
amenities specified by the Chief Officer , Buldhana Municipal Council are fully developed ." 


Condition No. 5. - In case of non - compliance of above conditions , Layout Approval and Non -Agricultural permission 
shall be liable to be cancelled . 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the office of the Chief 
Officer , Buldhana Municipal Councilduring office hours on all working days for inspection of public for a period of one 
month . 


This Notification shallalso be published on the Govt . website www.maharashtra.gov.in/Acts & Rules. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VEENA MORE , 
Under Secretary 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


